सोलापूर महानगरपालिकेचा दि.२८.०२.२०२२ 
रोजीचा ठराव क्र. ३२ तसेच सर्वसाधारण सभा 
दि.०४.०३.२०२२ रोजीचा ठराव क्र. ५८४ 
निलंबित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- सोमपा-२०२२/प्र.क्र.२७२/नवि-१८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७.०६.२०२४ 


संदर्भ :- १) सोलापूर महानगरपालिकेने पारित केलेला ठराव क्रमांक ३२, दिनांक २८.०२.२०२२ 
२) सोलापूर महानगरपालिकेने पारित केलेला ठराव क्रमांक ५८४, दिनांक ०४.०३.२०२२ 
३) आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.एसएमसी/कॉम/४९, दि.१५.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


सोलापूर महानगरपालिकेने दि.२८.०२.२०२२ ठराव क्र. ३२ तसेच सर्वसाधारण सभा दि.०४.०३.२०२२ 
ठराव क्र. ५८४ अन्वये परिवहन उपक्रमाच्या सेवकांना मार्च, २०२२ पासून ३३ टक्के व एप्रिल २०२२ पासून ३२ 
टक्के वाढ देऊन महागाई भत्ता अनुक्रमे ११३ टक्के व १४५ टक्के लागु करण्यास मान्यता दिली आहे. सदरचे 
दोन्ही ठराव परिवहन उपक्रमाच्या तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक बाबींशी विपरीत ठरत असल्याने तसेच 
उपरोक्त प्रमाणे महागाई भत्ता लागु केल्यास प्रतिमहा रु.१७.८७ लाख या प्रमाणे वार्षिक रु.२.५३ कोटी इतका 
अधिकचा खर्च अपेक्षित असल्याने सदरचे दोन्ही ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या 
कलम ४५१ नुसार विखंडीत होऊन मिळण्याची आयुक्तांनी दि.१५.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास 
शिफारस केली आहे. 
२. आयुक्तांनी केलेली शिफारस योग्य असल्याचे दिसून येत असल्याने तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम, १९४९ च्या कळलम-४५१ (१) मधीळ तरतूदीनुसार महानगरपालिकेने केलेले ठराव हे 
महानगरालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरुध्द असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने सदरचे दोन्ही ठराव प्रथमत: 
निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे:- 


शासन निर्णय :- 


सोलापूर महानगरपालिकेने दि.२८.०२.२०२२ ठराव क्र. ३२ तसेच सर्वसाधारण सभा दि.०४.०३.२०२२ 
ठराव क्र. ५८४ अन्वये परिवहन उपक्रमाच्या सेवकांना मार्च, 2022 पासून ३३ टक्के व एप्रिळ २०२२ पासून ३२ 
टक्के वाढ देऊन महागाई भत्ता अनुक्रमे ११३ Cah व १४५ Cah लागु करण्याबाबत पारित केलेले ठराव 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कळम ४५१ Helles तरतुदींशी आर्थिकदृष्ट्या विसंगत ठरत 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.२७२/नवि-१८ 


असल्याने ते विखंडीत करण्याच्या हेतुने कलम ४५१ (१) अन्वये प्रथमत: सदरचा ठराव निलंबित करण्यात येत 
असून याप्रकरणी संबंधितांना काही अभिवेदन करावयाचे असल्यास निलंबन आदेझ्ाच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या आत सदर अभिवेदन सादर करण्याची संधी देण्यात येत आहे. 

२. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका तसेच व्यवस्थापक, सोलापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, 
सोलापूर यांनी सदरचा शासन निर्णय संबंधितांना अवलोकित करुन त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०७१४५६१०३०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ned by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 


Digital 
0: 
DEPA 
‘aceaac325 1c7d1ded31fflb6e1a88d86b6 
rashtra, 
V E N KT E H EW L | KA R serial 38C2BBB53D563F07DFC61C84B730CB9118407 
DHA VENKTESH JEWLIKAR 
Date: 2024.0¢ +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) प्रशासक, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 

२) आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 

३) व्यवस्थापक, सोलापूर महानगरपालिका, परिवहन उपक्रम, सोलापूर 
) 
) 


8) नगर सचिव, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
५) निवड नस्ती (नवि-१८) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


